शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासुन विद्यमान अभियांत्रिकी 
पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्थेच्या पत्त्यात बदल 
करण्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी 
दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शासन 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०१९(प्र.क्र.११५/१९)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ जूले, २०१९. 


संदर्भ:-१) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक: F.No.Western/ 
१- $248224329/2098/EOA/Corrigendum-9, दिनांक: १०.०६.२०१९. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.१०/ 
एनजीपी/पत्त्या बदल/मान्यता/२०१९/६५५, दिनांक: १७.०६.२०१९. 


प्रस्तावना :-- 

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासुन विद्यमान अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्थांच्या पत्त्यात बदल 
करण्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील 
पत्रान्वये मान्यता दिलेली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भाधिन 
क्रमांक २ येथील पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाचे अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष २०१९- 
२० पासुन विद्यमान अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्थेच्या पत्त्यात बदल करण्यास शासन मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासुन अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन खालील तक्त्यात नमुद केलेल्या विद्यमान अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या पत्त्यात 


बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


Sr. Name of the Institute Old Address of the Institute | New Address of the Institute 
No. 
1. BALLARPUR SEWA | UMRI REETH, TADOBA | AT. RAMPUR TUKUM, TAH. 
SAMITI’S, JAINUDDIN | ROAD, _CHANDRAPUR ~— - | MUL, DIST. CHANDRAPUR 
ZAWERI POLYTECHNIC 442401 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९(प्र.क्र.११५/१९)/तांशि-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०१९०७०५१२२१३८०६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
क Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 
Anil Raghunath 00७००७5" 
Maharashtra, OU = Higher and Technical 


Kat ka [ Education Department 


Date: 2019.07.05 12:32:24 +05'30' 


(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 

३. संबंधीत सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,नागपूर (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय 
यांचे मार्फत) 

४. संबंधीत संस्था (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचे मार्फत) 

५. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ व मजला, 
चंद्रळोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली, ११०००१ 

६. विभागीय अधिकारी, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल इंन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, 
चर्चगेट, मुंबई 

७. निवड नस्ती तांशि-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


